नांदेड जिल्ह्यातील किनवट तालुक्यातील 
प्रमुख राज्यमार्ग-१० (अंबाडी) ते जवराळा - 
प्रमुख जिल्हा मार्ग-३ - पाटोदा ते राज्यमार्ग- 
५१ रस्ता या रस्त्याची प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१४८/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक- १९ ऑक्टोबर, २०१८ 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
क्र.मुअऔ/का-१४/प्रआ/रवियो/५१०५दि. १७/१०/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये नांदेड 
जिल्ह्यातील किनवट तालुक्यातील प्रमुख राज्यमार्ग-१० (अंबाडी) ते जवराळा - प्रमुख जिल्हा मार्ग-३ - पाटोदा 
ते राज्यमार्ग-५१ रस्ता या रस्त्याची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर 


केलेला आहे. 


सदर रस्त्यावरील जवराळा हे गाव मा. राज्यपाल महोदयांनी दत्तक घेतलेले गांव असल्याने सदर 
रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोत्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव विचारात 
घेऊन नांदेड जिल्ह्यातील किनवट तालुक्यातील खालील रस्ता दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


समाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्यांचा व करावयाची नंतरचा 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी क्रमांक 

(कि.मी) 

र प्रमुख राज्यमार्ग-१० (अंबाडी) ते जवराळा | ग्रामीण । (०/०० ते ९/०० १४.८०० | प्रमुख 
-प्रमुख जिल्हा मार्ग-३ - पाटोदा ते मार्ग-९८ ।९.०० कि.मी. कि.मी. | feet 
राज्यमार्ग-५१ रस्ता ग्रामीण । (०/०० ते 2/300) मार्ग-९४ 

मार्ग-५५ २.३०० कि.मी. 
ग्रामीण । (0/00 ते ३/५००) 
मार्ग-9४ | ३.५०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१४८/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नांदेड जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १४.८०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२६५७.०० + १४.८००) 
म्हणजेच २६७१.८०० कि. मी. इतकी व ग्रामीण मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १४.८०० कि.मी. ने 
घट होवून एकूण लांबी (५०७६.६१०- १४.८००) म्हणजेच ५०६१.८१० कि. मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०२०१२०३०८३७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
rashant 1000000000 त 
Depart postalCode=400032, st=Maharashtra, 
व क 2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e8 1 4db5f8c5 
Vi n aya k fa (0 Pp at | | 05422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2018.10.20 12:09:32 +05'30° 


अवर सचिव(नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुकत, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, नांदेड. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१- 

२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द 

करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


ren Sf 


पृष्ठ २ पैकी २ 


